महाराष्ट्र शहरी प्रशासकीय सेवेतील गट-अ व 
गट-ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन 
अहवाल लिहिण्याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. एमसीओ-२०२४/प्र.क्र.१४२/नवि-१४, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ एप्रिल, २०२४. 


वाचा :- १) नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र. एमसीओ २४८५/१११३/सीआर १३६/८५/ 
युडी-१४, दि.१२.०२.१९८६. 
२) नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, परिपत्रक क्र. सीओडी २००४ / प्र.क्र .9/०४/१, 
दि.१२.०३.२००४. 
3) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.सीएफआर १२१०/प्र.क्र.४७/२०१०/तेरा 
दि.१.११.२०११. 
४) नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र. एमसीओ-२०१४/प्र. H.90 /नवि-१४, 
दि.२३.०४.२०१४. 
५) नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय परिपत्रक क्र. नपप्रसं-२०१४ / प्र.क्र.५/३९३२ , 
दि.१८.०९.२०१५. 
६) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.सीएफआर १२११/प्र.क्र.२५७/का.तेरा, 
दि.०७.०२.२०१८. 
७ नगर विकास विभा,ग शासन परिपत्रक क्र. एमसीओ-२०१८/प्र. क्र.११५/नवि-१४, 
दि.१६.५.२०१८ 
८) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.सीएफआर १२१७/प्र.क्र.१३१/का.तेरा, 
दि.२४.०२.२०२०. 
९) नगर विकास विभाग,अधिसूचना क्र.एमसीओ-२०२०/प्र.क्र.१३९/नवि १४, दि.२५.०१.२०२३. 


परिपत्रक 

राज्यातील शासकीय अधिकारी /कर्मचारी यांचे गोपनीय अहवाल लिहिणे व जतन करणे 
याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाकडील संदर्भ क्र. 3 येथील शासन निर्णयान्वये एकत्रित सूचना निर्गमित 
करण्यात आलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे संदर्भ क्र.६ अन्वये कार्यमूल्यमापन अहवालाचा सुधारित नमुना 
निश्चित करण्यात आला असून, सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.८ येथील शासन निर्णयानुसार या 
विभागाच्या संदर्भ क्र.९ येथील शासन अधिसूचनेन्वये मुख्याधिकारी गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल महापार प्रणालीत ऑनलाईन पध्दतीने लिहिण्याकरीता 
सविस्तर सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, या विभागांतर्गत महाराष्ट्र शहरी प्रशासकीय सेवेत 
कार्यरत सर्व अधिकाऱ्यांचा महापार प्रणालीत समावेश करण्यात आला असून, सन 2022-23 या प्रतिवेदन 
वर्षापासूनचे कार्यमूल्यमापन अहवाल “महापार” या प्रणाळीत ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविण्याची कार्यवाही 
सुरु झालेली आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एमसीओ-२०२४/प्र.क्र.१४२/नवि-१४ 


२. महाराष्ट्र शहरी प्रशासकीय सेवेतील गट अ आणि गट ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांचे गोपनीय 
अहवाल लिहिणे व पुनर्विलोकित करणे याबाबत या विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील परिपत्रकान्वये 
कार्यपध्दती विहित करण्यात आली होती. सदर परिपत्रक व तद्नंतर निर्गमित झालेल्या सूचनांचे 
एकत्रिकरण करून मुख्याधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल प्रतिवेदीत व पुनर्विलोकीत 
करण्याबाबत एकत्रित सूचना नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाच्या संदर्भ क्र.२ च्या परिपत्रकान्वये 
देण्यात आलेल्या होत्या. तद्नंतर, महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 
१९६५ मध्ये झालेल्या सुधारणेच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र. ७ अन्वये सुधारित परिपत्रक निर्गमित करण्यात 
आलेले आहे. 

३. विनांक २५.०१.२०२३ अन्वये महाराष्ट्र शहरी प्रशासकीय सेवा (सेवा wasn नियम, २०२३ 
अधिसूचित करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र शहरी प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या पद 
संरचनेत व पदनामात बदल झालेला असून, सदर सेवेत वरिष्ठ वेतनश्रेणीची पदे निर्माण करण्यात 
आलेली आहेत. 

४. तसेच, संदर्भ क्र. २ व ७ येथील परिपत्रकान्वये केवळ विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय व नगरपरिषद/नगरपंचायत येथील कार्यरत महाराष्ट्र शहरी प्रशासकीय 
सेवेतील अधिकारी यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहिण्यासाठी कार्यपद्धती विहित करण्यात आली 
आहे. तथापि, महानगरपालिका आणि इतर प्राधिकरणे येथे कार्यरत अधिकारी यांचेबाबत कार्यमूल्यमापन 
अहवाल लिहिण्यासाठी कार्यपद्धती विहित करण्यात आलेली नसल्याने, विभागाने यापूर्वी निर्गमित 
केलेले संदर्भ क्र.१, २, ४,५ व ७ येथील शासन निर्णय/परिपत्रक अधिक्रमीत करून कार्यमूल्यमापन 
अहवाल लिहिण्याची सुस्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


५. महाराष्ट्र शहरी प्रशासकीय सेवेमधीळ अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहिताना योजना 
अंमलबजावणी, वित्तीय प्रशासन, महानगरपालिका व नगरपरिषदा/नगरपंचायतींचे कामकाज 
नियमानुसार करणे या बाबींची वस्तुनिष्ठ नोंद घेऊन अधिकाऱ्यांच्या कामाचे मूल्यमापन योग्य रीतीने 
कार्यमूल्यमापन अहवालात लिहणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्र शहरी प्रशासकीय सेवा 
(सेवा प्रवेश) नियम, २०२३ यास अनुसरून राज्यातील नगरपरिषदा/ नगरपंचायती, महानगरपालिका, 
इतर प्राधिकरणे/ कार्यालये व नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाच्या मुख्यालय, विभागीय स्तर आणि 
जिल्हास्तरावरील कार्यालयामध्ये महाराष्ट्र शहरी प्रशासकीय सेवेतील अधिका-यांचे महापार 
प्रणालीमध्ये कार्यमूल्यमापन अहवाळ ऑनलाईन पध्दतीने लिहिण्याकरीता सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये 
कार्यपद्धती विहित करण्यात येत आहे. 

६. कार्यमूल्यमापन अहवालबाबतचे विहित नमुने, कालमर्यादा आणि सामान्य प्रशासन 
विभागाकडील शासन आदेश कायम राहतील. तसेच यापूर्वी विभागाने व संचालनालयाने निर्गमित 
केलेले आदेश, परिपत्रक, सूचना अधिक्रमित करून, महाराष्ट्र शहरी प्रशासकीय सेवेतील अधिका-यांचे 
गोपनीय अहवाल लिहिण्याबाबतची कार्यपध्दती सन २०२३-२०२४ या वर्षापासून अंमलात येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एमसीओ-२०२४/प्र.क्र.१४२/नवि-१४ 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०४१६१५२७०५१३२५ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


Digitally signed by ASHOK KASHINATH LAKKAS 


9 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
ASHOK KASHINATH छळाला पाचा, 
2.5.4.20=84261302514df14d 1 7bO0d46bb 1422d22bfc355b1a840ece 
50f14894cd6b0da24, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


LA K KA S serialNumber=A08E157E090DE76FD7473747C56539E08109C40C5 
E2E8FE638A0A32B6BOBE227, cn=ASHOK KASHINATH LAKKAS 


Date: 2024.04.16 15:40:00 +05'30' 


(अशोक BHA ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई. 

सर्व विभागीय आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक. 

सर्व जिल्हाधिकारी 

आयुक्त, सर्व महानगरपालिका 

५. सर्व सह सचिव / उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सर्व अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, नगर विकास-१ विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव,नगर विकास-२, यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई 

. सर्व नगरपरिषदा/ नगरपंचायती 

१०. शासनाचे विविध उपक्रम / कार्यालय /प्राधिकरणे यामध्ये कार्यरत महाराष्ट्र शहरी 
प्रशासकिय सेवेतील अधिकारी 

११, निवडनस्ती (नवि-१४) 


०८ “७ AD _O 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


महाराष्ट्र शहरी प्रशासकीय सेवा - गट अ व गट ब (राजपत्रित) अधिकारी यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहिण्याची कार्यपद्धती. 


कार्यमूल्यमापन अहवाल 
संस्करण व जतन कार्यालय 
& [७ | 


स्वयंमुल्यनिर्धारण अहवाल प्रतिवेदन अधिकारी पुनर्विलोकन अधिकारी संस्करण अधिकारी 


३ v 


सह आयुक्‍त, नगरपरिषद प्रशासन संबंधित ; र ? oe मा.प्रधान सचिव (नवि-२), 
: संबंधित सह आयुक्‍त , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय | आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई. री 
संचालनालय नगर विकास विभाग, मंत्रालय 


आयुक्‍त संबंधित आयुक्‍त मा.प्रधान सचिव (नवि-२), : 
: मा.मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
( महानगरपालिका ) (महानगरपालिका) नगर विकास विभाग, मंत्रालय 


सह आयुक्त / उपायुक्‍त संबंधित सह आयुक्‍त / उपायुक्त विभागीय आयुक्‍त |। संबंधित विभागीय आयुक्‍त तथा प्रादशिक संचालक, विभागीय आयुक्‍त आयुक्‍त तथा संचालक, 


लक, नगरपरिषद प्रशासन 
विभागीय आयुक्‍त कार्यालय कार्यालय 


कार्यालय संचालनालय, नवी मुंबई. 


सह आयुक्त / उपायुक्‍त 
जिल्हाधिकारी कार्यालय 


संबंधित संबंधित आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन 
संबंधित सह आयुक्‍त / उपायुक्‍त जिल्हाधिकारी कार्यालय संबंधित जिल्हाधिकारी रगत संचालनालय. नवी मुंबई 
संचालनालय, नवी मुंबई. 


अतिरिक्‍त आयुक्‍त संबंधित अतिरिक्‍त आयुक्‍त संबंधित आयुक्‍त 


मा.प्रधान सचिव 
(महानगरपालिका) (महानगरपालिका) (महानगरपालिका) 


(नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय 


आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन 
संचालनालय, नवी मुंबई. 


उपायुक्‍त, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय | संबंधित उप आयुक्‍त, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय | संबंधित सह आयुक्‍त , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई. 


संबंधित अतिरिक्‍त आयुक्‍त / आयुक्‍त संबंधित आयुक्‍त 


संबंधित महानगरपालिका, महानगरपालिका) नगरपरिषद . 
उपायुक्‍त संबंधित उपायुक्‍त (हाना का) (महानगरपालिका) उपायुक्‍त, नगरपरिषद प्रशासन प्रशासन संचालनालय, 
(महानगरपालिका, महानगरपालिका) यांचे नियंत्रण z संचालनालय. 

(महा ) र १ ज्या महानगरपालिकेत अतिरिक्‍त आयुक्त यांचे उपायुक्‍तावर थेट नियंत्रण नाही , अशा ठिकाणी उपायुक्‍तांचे प्रतिवेदन व 
पुर्नाविलोकन दोन्हीही महानगरपालिका आयुक्‍त करतील. 


सहायक आयुक्‍त , गट-अ / गट ब संबंधित सहायक आयुक्‍त, गट-अ / गट ब नगरपरिषद | संबंधित सह आयुक्‍त / उपायुक्‍त , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय प्रशासन संचालनालय संचालनालय, मुंबई 


सहायक आयुक्‍त गट अ, ब संबंधित सहायक आयुक्‍त गट अ, ब विभागीय 


संबंधित विभागीय र संबंधित विभागीय आयुक्‍त तथा प्रादशिक संचालक, 
F संबंधित सह आयुक्‍त / उपायुक्‍त विभागीय आयुक्‍त कार्यालय 
विभागीय आयुकत कार्यालय आयुक्‍त कार्यालय 


विभागीय आयुक्‍त कार्यालय 


सहायक आयुक्‍त गट ब जिल्हाधिकारी संबंधित संबंधित संबंधित 
पु कार्यालय संबंधित सहायक आयुक्‍त गट ब जिल्हाधिकारी कार्यालय संबंधित सह आयुक्‍त, जिल्हाधिकारी कार्यालय संबंधित जिल्हाधिकारी 


सहायक आयुक्‍त संबंधित सहायक आयुक्‍त संबंधित उपायुक्‍त /अतिरिक्‍त आयुक्‍त 


संबंधित आयुक्‍त 
(महानगरपालिका) (महानगरपालिका) (महानगरपालिका) 


(महानगरपालिका) 
मुख्याधिकारी 
(नगरपरिषद / नगपंचायत ) 


संबंधित संबंधित संबंधित विभागीय आयुक्‍त तथा प्रादशिक संचालक, 
मुख्याधिकारी जिल्हाधिकारी चि 
विभागीय आयुक्‍त कार्यालय 


मा.मंत्री महोदय आस्थापना संबंधित अधिकारी 


नगरपरिषद 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या वेळोवेळीच्या निर्देशानुसार ee कारचा प्रशासन 
संचालनालय. 


संबधित उपक्रम / कार्यालय / प्राधिकरण रचनेनुसार दोन टप्पे बरिष्ठ स्तर असल्यास प्रतिवेदन व पुनर्विलोकन त्याच कार्यालयात 
शासनाचे विविध उपक्रम / कार्यालय / गोरलतयापिन प्रतिवेदन होईल व संबधित विभागाचे सचिव पुनर्विलोकन करतील.ज्याबेळी Side 
प्राधिकरण / राज्य अभियान संचालनालय संबंधित अधिकारी होईल.तथापि केवळ एकच स्तर असेल तर त्या स्तरावर प्रतिवेदन होईल व संबधित विभागाचे सचिव पु्नावलांकन करताल. T उपायुक्‍त, TRANG प्रशासन 
यामधील aie अधिकारी प्रतिनियुक्‍्तीवरील अधिकारी स्वत: या उपक्रमाचा / प्राधिकरणाचा प्रमुख असेल त्या वेळी प्रतिवेदन त्या कार्यालयाचे नियंत्रण संचालनालय. 
करणारे अधिकारी किंवा विभागाचे सचिव करतील, तर पुनर्विलोकन त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी किंवा मुख्य सचिव करतील. 


नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, 
र नवी मुंबई. 


